सन २०२२ करिता जिल्हा परिषद 
शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी 
सुधारित धोरण. 

कालावधी विहीत करुन देणेबाबत... 

महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.: जिपब-२०२२/प्र.क्र.२९/आस्था-१४ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २९ जून, २०२२ 


वाचा : शासन निर्णय क्र.जिपब-४८२०/प्र.क्र.२९०/आस्था.१४, दि.०७.०४.२०२१ 


प्रस्तावना : 

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी वाचा येथील दि.०७.०४.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारित धोरण विहित करण्यात आले आहे. सदर धोरणातील तरतूदीनुसार जिल्हा परिषदेतील 
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेतील 
प्राथमिक शिक्षकांच्या सन २०२२ मधील बदल्या सदर प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहेत. काही तांत्रिक 
अडचणींमुळे सदर प्रणाली पूर्णपणे विकसित होण्यास काही विलंब झाला आहे. त्यामुळे सन २०२२ या वर्षीची 
शिक्षकांची ऑनलाईन बदली प्रक्रीया राबवताना सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कार्यवाहीचा काही 
कालावधी कमी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सबब, शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय : 

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद केलेली 
खालील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी खाली तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कालावधी विहीत करुन देण्यात येत 
आहे. सन २०२२ या वर्षीची शिक्षकांची ऑनलाईन बदली प्रक्रीया सदर कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची खबरदारी 
घ्यावी. सदर शासन निर्णय फक्त सन २०२२ मधील शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांपुरते लागू राहील. 


अ. | कार्यवाहीचा विषय (शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद क्र.) शा.नि. सन २०२२ मधील 
क्र. दि.०७/०४/२०२१ बदल्यांसाठी 
प्रमाणे निश्चित प्रस्तावित 
केलेला कालावधी कालावधी 


| शिक्षकांच्या याद्या प्रसिध्द करणे. 
(सर्वसाधारण / अवघड / विशेष संवर्ग भाग-१ / fears 
संवर्ग भाग-२) (शा.नि.परि. क्र. २.४.१ व 2.8.2) 


अ) उक्त याद्यांबाबत आक्षेप असल्यास दुरुस्तीसाठी | 4 दिवस ३ दिवस 
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे. (शा.नि.परि. क्र. २.४.३) 

ब) अशा अर्जावर शिक्षणाधिकारी यांनी निर्णय घेणे, | ७ दिवस ४ दिवस 
(शा.नि.परि. क्र. २.४.३) 

क) शोक्षणाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास | ५ दिवस २ दिवस 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अपील करणे. 
(शा.नि.परि. क्र. २.४.३) 

ड) सदर अपिलावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निर्णय | ७ दिवस ३ दिवस 
घेणे. (AAR. क्र. २.४.३) 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपब-२०२२/प्र.क्र.२९/आस्था-१४ 


2 | टप्पा क्र. २ - fears संवर्ग शिक्षक भाग-१ यांना पसंतीक्रम | ४ दिवस ३ दिवस 
भरण्यासाठी (Submit) अवघी देणे. (शा.नि.परि. क्र.४.२.१) 

३ | टप्पा क्र. ३ - विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-२ यांना पसंतीक्रम | ४ दिवस ३ दिवस 
भरण्यासाठी (Submit) अवघी देणे. (शा.नि.परि. क्र.४.३.१) 

४ | टप्पाक्र.४-बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक यांना पसंतीक्रम | ४ दिवस ३ दिवस 
भरण्यासाठी (Submit) अवघी देणे. (शा.नि.परि. क्र.४.४.१) 

५ | टप्पा क्र. ५ - बदलीस पात्र शिक्षक यांना पसंतीक्रम | ४ दिवस ३ दिवस 
भरण्यासाठी (Submit) अवघी देणे. (शा.नि.परि. क्र.४.५.१) 

६ | टप्पा क्र. ६ - विस्थापित शिक्षकांना त्यांचा पसंतीक्रम | ४ दिवस ३ दिवस 
भरण्यासाठी (Submit) अवघी देणे. (शा.नि.परि. क्र.४.६) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६२९१२५७०३१६२० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.06.29 13:00:56 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


) मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, Hoa हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ w 


4 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

श्री.आयुष प्रसाद (भाप्रसे), मु. का. अ., जि. प., पुणे तथा अध्यक्ष, जि. प. शिक्षक बदली अभ्यासगट 
उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालये (सर्व विभाग) 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांना प्रसिध्दीसाठी अग्रेषित. 

सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, पोर्ट, मुंबई. 

Vinsys IT Services (Il) Pvt. Ltd, Shivaji Niketan, Tejas Society, Kotharud, Pune. 
निवडनस्ती कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, Aare, मुंबई. 


(२ S&S O&M 


८“? 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


See क LTS LOU SCP] 


पृष्ठ २ पैकी २ 


